महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ 
मधील जिल्हा ateu चिकित्सक संवर्गात 
पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः पदस्था-२०२१/प्र.क्र.१५४/सेवा-२ 
गो.ते.रुग्णालय इमारत,१० मजला, ए विंग, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१ 
दिनांक : ०८ ऑक्टोबर, २०२१ 


शासन आदेशा - 

महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अमधील जिल्हा शल्य चिकित्सक संवर्गातील (वेतनस्तर एस- 
२३ : ६७७००-२०८७००) डॉ. चारूदत्त शिंदे, वैद्यकीय उपअधिक्षक, सेंट जॉर्जेस रूग्णालय, मुंबई यांची जिल्हा शल्य 
चिकित्सक, जिल्हा रूग्णालय, नंदुरबार या पदावर बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


२. सदर Bea महाराष्ट्र कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४(४) च्या तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


३. डॉ. चारूदत्त शिंदे यांनी बदलीच्या ठिकाणी त्वरीत हजर होऊन त्याबाबतचा Sedo संचाळक, आरोग्य 
सेवा(१), मुंबई व शासनास सादर करावा. 


४. सद्यस्थितीत जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा रूग्णालय, नंदुरबार या पदावर कार्यरत असलेले डॉ. 
रघुनाथ दा. भोये यांना पदस्थापना देण्यासंबंधी स्वतंत्ररित्या कार्यवाही करण्यात येईल. 


प्‌. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करण्यात येऊ नये, अन्यथा रजा मंजूर 
करणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्याविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 


६. बदलीझालेल्या अधिकाऱ्यांनी अनुज्ञेय पदग्रहण अवधीत नवीन पदस्थापनेवर रुजू व्हावे, संबंधित अधिकारी 
यांनी सदर कालमर्यादेचे पालन न केल्यास आणि पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न होता परस्पर गैरहजर राहिल्यास 
त्यांची अनुपस्थिती “अनधिकृत अनुपस्थिती” म्हणून समजण्यात येईल व पर्यायाने त्यांच्या सेवेत खंड होईल याची 
जाणीव त्यांना करुन देण्यात येत आहे. 


७. तसेच, संबंधित अधिकारी त्यांच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास त्यांचेविरुध्द आयुक्तालयाने 
वेळीच प्रशासकीय कारवाई सुरु करावी व आवऱ्यकतेनुसार प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करावा. प्रस्तव 
शासन आदेशानुसार केलेल्या कार्यवाहीबाबतचा अनुपाळन अहवाल शासनास विहित कालमर्यादेत सादर करावा. 


८. बदलीच्या आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दबाव आणण्याचा 
प्रयत्न केल्यास संबंधित अधिकारी शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यास पात्र ठरतील. 


९. सदर आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. 


शासन आदेशा क्रमांकः पदस्था-२०२१/प्र.क्र.१५४/सेवा -२ दि.०८.१०.२०२१ 


१० सदर शासन STAT महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११००८१६०४४८२०१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Chandrakant Haridas Wade 

C h a Nn d [ ठे ka Nn t DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Social Justice & 
Special Assist Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=7a8cb09a73bc92b24a 17 1080ebd81893480c90bedd5768 
5ealce3af533f64bce, 


. serialNumber=9474e7 143b2bc3fd96e8d7bf07d 1ce51de8461d4c3 
Haridas Wade siesta 
(चंद्रकांत ह. वडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
संचालक, आरोग्य सेवा(१), मुंबई 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक. 
जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, नंदुरबार. 
अधीक्षक, सेंट जॉर्जेस रूग्णालय, मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र -१ , मुंबई /महाराष्ट्र - 2, नागपूर 
८) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत) महाराष्ट्र -१ , मुंबई /AERTS - 2, नागपूर 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नंदुरबार . 
मा.मंत्री (आरोग्य) / मा.राज्यमंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव 
अपर मुख्य सचिव (सा.आ.वि.) यांचे स्वीय सहायक 
संबंधित अधिकारी (संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचेमार्फत) 
निवड नस्ती (सेवा-२) 


१२ 
१३ 


पुष्ठ २ पैकी २ 


